महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१११/१७)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४/०८/२०१९ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.१४/०८/२०१७ व दि.२०/११/२०१८ 
आदेशा 

श्री. भगवान मारुती सावंत, अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांची या विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१४/०८/२०१७ च्या आदेशान्वये गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील उप मुख्य अधिकारी (पणन), मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तद्नंतर दि.२०/११/२०१८ च्या 
शासन आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आळी. सदर मुदत दि.१३/०८/२०१९ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. भगवान मारुती सावंत, अवर सचिव यांच्या गृहनिर्माण विभागाच्या 
अखत्यारीतील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील उप मुख्य अधिकारी 
(पणन), मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ या पदावर दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सावंत, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू 
होणे आव्यक आहे. 

३. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१८१०३७९३०७ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | क, 
Gajanan Bhimrao = wx ae 
Gurav या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 

अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, आदिवासी विकास विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पणन), मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई- ४०० ०५१, 

६. सह /उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग / गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 

७. श्री. भगवान मारुती सावंत, उप मुख्य अधिकारी (पणन), मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१, 

८. निवड नस्ती/का.१४. 


Cc “७ AD -5 


